महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.४४/प्रशा-३ (१४-अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० मे, २०२४ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ 
मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 
a २ ३ PB 4 
१ श्री ओमकुमार शिवानंद कुलकर्णी (म) | सामान्य प्रशासन विभाग उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 
विभाग 
2 | श्रीमती | संध्या आनंद खोले (म) सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
३ श्री अंबण्णा संगप्पा बेडके (इ गृह विभाग नगर विकास विभाग 
४ | श्रीमती | स्नेहा अशोक कुटे (म) महसुल व वन विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
५ श्री अमित विलास फुलके (इ महसुल व वन विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
(दिव्यांग) 
६ श्री सचिन बाळासाहेब जाधव (इ) नगर विकास विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
७ | श्रीमती | निलम हृषिकेडा दावळभक्त (म) । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | ग्राम विकास विभाग 
८ | श्रीमती | ज्योत्स्ना राजन म्हात्रे (म) जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
९ | श्रीमती | वंदना अमर गवळी (g) विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 
qo श्री अमोल ज्ञानोबा जल्हारे (म) उद्योग, ऊर्जा, कामगार व | सामान्य प्रशासन विभाग 
खनिकर्म विभाग 
| १ | श्रीमती | निर्मला तुळशिराम चिकटे (म) ग्राम विकास विभाग अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
१२ | श्रीमती | तब्बसुम दिलावर इनामदार (म) | अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक | महसुल व वन विभाग 
संरक्षण विभाग 
१३ | श्रीमती | रुपाली सुंदरराव पाटील (इं पाणी पुरवठा व स्वच्छता | विधि व न्याय विभाग 
विभाग 
१४ | श्रीमती | प्रियंका कमलाकर वसमतकर (म) | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५ | श्रीमती | माधुरी दत्ताराम गुंजाळ (म) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१६ श्री गोपाळ साहेबराव fads (म) | पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
(दिव्यांग) विभाग 
१७ श्री Hao भिमाशंकर पनशोट्टी (इ) | मृद व जलसंधारण विभाग । महसुल व वन विभाग 
२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.४४/प्रशा-३(१४-अ), दिनांक ३० मे, २०२४ 


षु. 


बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि- 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 
विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी 
आयोजित करावे. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र व का), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार, संबंधित लघुलेखकांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे 
बंधनकारक आहे. 

संबंधित विभागांनी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभागास 
(कार्यासन प्रशा-३(१४-अ) त्वरीत सादर करावी. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५३०१४०१२४४८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK BABURAO 
MANE 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल़भदास रोड, 
मुबई- ९४००००१, 
प आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवड नस्ती (संग्रहार्थ /कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


